पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. कडील 
गठीत संचालक मंडळाच्या रचनेमध्ये १ संचालक 
पद निर्माण करून त्या पदावर महानगर आयुक्‍त 
तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांची नियुक्ती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. पीएमपी-२०२३/प्र.क्र.११/नवि-२२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ मार्च, २०२३ 


वाचा :- १) झासन निर्णय क्र.पीएमसी-३००३/१४९०/प्र.क्र.१२४/०३/नवि-२२, 
दि.१९.०४.२००७ 
2) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय GASH, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. यांचे 
क्र.पी.एम.पी.एम.एल/कं.से.३९०२, दि.०७.१२.२०२२ चे पत्र. 
3) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. यांचे 

क्र.पी.एम.पी.एम.एल/कं.से.५४७९, दि.१३.०३.२०२३ चे पत्र. 

प्रस्तावना :- 
पुणे महानगरपालिका परिवहन उपक्रम व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका परिवहन उपक्रम 
यांचे विलिनिकरण करून भारतीय कंपनी कायदा १९५६ अन्वये “पुणे महानगर परिवहन महामंडळ 
मर्यादित” या अभिनामाची कंपनी संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेली आहे 
व पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाची रचना करण्यात आलेली असून एकूण १३ 
संचालकांची नियुक्‍ती करण्यात आलेली होती. 
पुणे महानगर परिवहन महामंडळामार्फत पुणे व पिंपरी चिंचवड तसेच पुणे महानगर प्रदेश 

विकास प्राधिकरण हद्दीमध्ये नागरीकांना बस सेवा पुरविण्यात येते. पुणे महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण क्षेत्रातील वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 
क्षेत्रामध्ये महामंडळाची संचळन वाढ इ. बाबी याकरीता महामंडळास पुणे महानगर wear विकास 
प्राधिकरणाकडून आर्थिक सहाय्य व सदर क्षेत्रामध्ये डेपोकरीता जागेची देखील आवऱ्यकता आहे. 
त्यामुळे संचालक मंडळाच्या रचनेमध्ये पुणे व पिपरी चिंचवड महानगरपालिकेप्रमाणे महानगर आयुक्‍त 
तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांचा समावेश 
करण्याची विनंती संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पुणे महानगर परिवहन 
महामंडळ लि. यांनी केळेळी आहे. त्यास अनुसरून दिनांक १९.०४.२००७ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये गठित संचालक मंडळामध्ये १ संचालक पद निर्माण करून त्यावर महानगर आयुक्‍त तथा 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी नियुक्‍ती करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण व पुणे 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रामधील संचलन वाढ इ. बाबी तसेच अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय 
संचालक, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. यांनी प्रस्ताविल्यानुसार दिनांक १९.०४.२००७ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या संचालक मंडळळामध्ये १ संचालक पद निर्माण 
करण्यात येत आहे व त्या पदावर महानगर आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांचा संचालक म्हणून VAST करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएमपी-२०२३/प्र.क्र.११/नवि-२२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०३२९२०२७०५६२२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


AN AD -O 


) 
) 
) 
8) 
4) 
) 
) 
) 
) 


Cc 


Nn S&S O&M 


८“? 


Digitally signed by C Priyanka 
Date: 2023.03.29 20:32:06 +05'30' 
(प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाळांचे सचिव, राजभवन, मलबारहिल, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग (नवि-२), मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे . 

आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे. 

आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानरपालिका, पिंपरी. 


१०) महानगर आयुक्‍त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 


पुणे. 


११) परिवहन महाव्यवस्थापक, पुणे महानगरपालिका परिवहन उपक्रम, पुणे. 

१२) परिवहन महाव्यवस्थापक, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका परिवहन उपक्रम, पिंपरी, पुणे. 
१३ 
१४) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे. 


संचालक, केंद्रीय सडक मार्ग परिवहन संस्था, पुणे. 


१५) निवडनस्ती, नवि-२२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


